सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . १२ ] 


सोमवार , दिनांक २३ मार्च २०२० : चैत्र ३ , शके १ ९ ४२ 


[किंमत ०.०० रु . ] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


१ 


नगरसचिव , नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड यांजकडून 

अधिसूचना 
क्र . नावाशमनपा/ नसका/सिआर-२०/ २०२०.- महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियम १९ ४९ चे कलम-५ चे पोटकलम (२) (ब ) व शासन अधिसुचना क्र . 
बीएनएम- ५००७/ २३२/प्र.क्र . ६१/ ०७/ नवी -३२ दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१२ 
नुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका सर्वसाधारण सभेने 


दिनांक १ ९ / ०३ / २०२० रोजी ठराव क्र . ८३ अन्वये पक्षाचे तौलनिक 
संख्याबळ विचारात घेवून नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेत 
नामनिर्देशित सदस्य म्हणून मान्यता दिलेल्या ०५ (पाच ) नामनिर्देशित 
सदस्यांची नावे त्यांचे पक्षाचे/ गटाचे नाव व राहण्याचेठिकाण याबाबतची 
माहीती मी स . अजितपालसिंघ संधू नगरसचिव , नांदेड वाघाळा 
शहर महानगरपालिका नांदेड याद्वारे खालीप्रमाणे प्रसिध्द करीत 
आहे . 


अ . क्र . 


नामनिर्देशित सदस्यांचे 


पक्षाचे/ गटाचे नाव 


राहण्याचा पत्ता 


नाव 


१ . 


श्री . पांपटवार संजय बापुराव 


तिरुपती निवास , उदय नगर नांदेड 


२ . 


श्री . जाधव बालाजीविठ्ठलराव 
श्री . सेनकांबळे संदिप रोहीदास 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष 


३ . 


८०, पद्मजा सिटी, असर्जन रोड , नांदेड 
घर नं .- १-२-८२९ त्रिरत्न बौध्द विहार , डॉ . आंबेडकर 
नगर नांदेड 


४ . 


सौ . धुळेकर मंगला रविंद्र 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष 


घर क्र .- १-१०-६ हिंगोली गेट , अंडर ब्रिज जवळ , अशरफ नगर 
हिंगोली गेट नांदेड 


५ . 


श्री . मुन्तजीबोद्दीन मुनिरोद्दीन 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष 


घर क्र . ३२/२४८ , लेबर कॉलनी , नांदेड 


ठिकाण , नांदेड , दिनांक १९ / ०३/ २०२० . 


स . अजितपालसिंघ संधू , 
नगरसचिव , नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका नांदेड . 


औ.भाग १ अ ( असा .) १२ 


१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD, MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. 


